कार्यकारी 


अभियंता (स्थापत्य) 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीस 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः VHA ११२३/प्र.क्र. २१३/२०२३/आ (वर्ग-१) 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ : शासन आदेश, जलसंपदा विभाग, क्रमांक- एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २४/२०२३/आ(वर्ग-१), 


शासन आदेशा : 


दिनांक ३०.०६.२०२३. 


उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक ३०.०६.२०२३ च्या आदेशान्वये कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०२३ मधील सार्वत्रिक बदल्यांबाबतचे आदेडा निर्गमित करण्यात आले 


आहेत. सदर आदेशातील खालील नमूद अधिकाऱ्याच्या बदलीने पदस्थापनेमध्ये, महाराष्ट्र शासकीय 


कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ मधील कलम ५ मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने प्रशासकीय 


कारणास्तव पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :- 


कडुस्कर 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव | बदलीने पदस्थापने दिनांक सुधारित पदस्थापना 
पूर्वीचे पद ३०.०६.२०२३ च्या 
आदेशानुसार 
बदलीने दर्शविण्यात 
आलेले पद 
; wad पांडुरंग | कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, | दिनांक 30.0§.2023 च्या 


कुकडी पाटबंधारे 
विभाग क्र. १, 
नारायणगांव, पुणे 


निरा उजवा कालवा 
विभाग, फलटण, 
जि.सातारा 


आदेशान्वये करण्यात 
आलेली बदली रद्द करुन 
कार्यकारी अभियंता, 
कुकडी पाटबंधारे विभाग 
क्र. १, नारायणगांव, पुणे 
या सध्याच्या पदावर १ वर्ष 
मुदतवाढ. 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस ११२३/प्र.क्र. २१३/२०२३/आ (वर्ग-१) 


सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०९१११६४५५२७९२७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. तसेच सदर शासन आदेश जलसंपदा 
विभागाच्या https://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. 


qo. 
११, 
१२. 
१२३. 
१४. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAKHI SAC HIN 'NosGOVENVENTOF waren 


5.4.20=7206b931 2f3f73ff523e7a493d6d53d8 1 9f5c15336ff9a16a 
da11a287b879985, postalCode=400032 


hi 
riaINumber=75AASA95E2F E606BB64628D64D984EA9D65 1466 
BF93A6A2C44EEC93DF9207974, cn=RAKHI SACHIN CHAVAN 
Date: 2023.09.11 16:48:55 +05'30' 


(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.उप मुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 

मुख्य अभियंता (विनिर्दिष्ट प्रकल्प) जलसंपदा विभाग, पुणे (बांधकाम) 

मुख्य अभियंता (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, पुणे 

सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

सर्व मुख्य अभियंता तथा पदसिध्द सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १- मुंबई/ २- नागपूर. 

सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

संबंधीत अधिकारी. 

सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


